वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी या विद्यापीठास 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
अंतर्ग अनुदान वितरीत 
करणेबाबत(अनिवायी... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र. क्र.११०/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर २०२३. 


संदर्भ :- १)वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२.०४.२०२३. 
२)नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी यांचे पत्र 
जा.क्र.सीएफबी/७४२/२०२३ दि.०६/०६/२०२३. 
३)नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी यांचे पत्र 
जा.क्र. सीएफबी /७८९/२०२३ दि.१५/०६/२०२३. 


प्रस्तावना:- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन 


परिपत्रकानुसार राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांना मागणी क्र. डी-३, २४१५ कृषि विषयक संशोधन 


व शिक्षण' या मुख्य लेखाशीर्षाखाली अनिवार्य योजनांतर्गत ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 


उद्दीष्टाकरीता २० टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी बीम्स प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र२ व ३ च्या 


पत्रान्वये परभणी कृषि विद्यापीठाकरीता अनिवार्य योजनांसाठी ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 


बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून निधी वितरीत करण्याबाबत निधी वितरणाचा प्रस्ताव 


सादर केलेला आहे.त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी करीता 


२४१५-कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१-पीकसंवर्धन (२४१५ ००५२) व ०३-पश्युसंवर्धन (२४१५ 


०२०३) (अनिवार्य ) ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र. क्र.११०/७-ओ 


२० टक्केच्या मर्यादेत खालीलप्रमाणे एकुण रु. १५१.५५ (अक्षरी एक कोटी एक्कावन्न लाख पंच्चावन्न 


हजार Via) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर 


तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
अ. | अनिवार्य योजनेचे लेखाशीर्ष व उद्दीष्ट सन २०२३-२४ सन २०२३-२४ करीता 
क्र. नाव करीता विभागाकडून वितरीत 
अर्थसंकल्पीय करावयाचे अनुदान 
तरतूद अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या 
२०%) 
q २ 3 8 4 
१) ०१,पीकसंवर्धन 
मागणी क्र. डी-३, (२४१५ ००५२) ७५०.०२ १५०.०० 
१२०, इतर संस्थांना । ३१,सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
सहाय्य, 
(00)(03) डॉ. 
पंजाबराव देशमुख न 
9 | कृषि विद्यापीठाला ०३,पशुसंवर्धन 
सहायक अनुदान १00096. Pen woe 
३१,सहायक अनुदान (वेतनेतर) 
एकुण ७५७.७७ १५१.५५ 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


१. वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


२. कृषि विद्यापीठांनी योजना/योजनेतर आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत 


अनिवार्य योजनेतील अनुज्ञेय बाबींसाठीच खर्च करावा. 


३. वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल 


तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / 


बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र. क्र.११०/७-ओ 


४. ज्या योजनांतर्गत/योजनेतर योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अशा योजना संबंधित 


कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ 


नयेत. 


५. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक 


अनुदान, अनुदान Yaa बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / 


कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा 


मुल्यमापन अहवाळ शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या 


कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे 


तात्काळ शासनास कळवावे. 


६. कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 


याबाबत विद्यापीठाने विहीत आदेशा आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच 


महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


७. विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता 


१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 


अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात 


यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु 
नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शातींचे 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 


उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु- 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र. क्र.११०/७-ओ 


१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर- 


३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना 


अदा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. 

५. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ 
दि.१२.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०९२६१५०४२४५००१ 


असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
.dfe1 62525b696c1 facc3a8ddb26b639c76b455434e4 
dbb3cd50474dcc58f, ॥ 


CHAUDHARI टा. aes 
(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१.महासंचाळक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२.कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी 
३.उपविभागीय कृषि अधिकारी,परभणी ,जि. परभणी. 
४.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी. 
६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
८.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
९.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१०.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ /अ, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई -०३२ 
११.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


